सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ४८ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/ डिसेंबर २८-४ , २०१९ : अग्रहायण ०७-१३, 


शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे - १६, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व ९ ४७ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

९ ४८ 
असलेले नियम व आदेश . 

९ ४८ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९ ६० 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 

४८ 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 

४ ९ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


कार्यासन अधिकारी यांजकडून 


आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दि . ६/ ११/ २०१९ रोजी संपत आहे . 


विधी व न्याय विभाग , 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक - ०६ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


२. या नियुक्तीस दिनांक ७/११/ २०१९ पासून दिनांक ३१/०३/२०२० 
पर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती 
आणि मानधन ) नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 


४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


अधिसूचना 
क्र . डीजीपी-२२१५/ प्र.क्र .३४३/ का -१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 
च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार जळगाव जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता अॅड . चारुलता राजेंद्र बोरसे यांची सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना 
समक्रमांक दि . ७/११/२०१५ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-४८ 


९ ४७ 


९ ४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१ ९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


उप विधि सल्लागार - नि - उपसचिव यांजकडून 

विधी व न्याय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक - ४ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

अधिसूचना 


१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
औरंगाबाद करीता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ६/११/२०१७ अन्वये १ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात 
आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . ६/ ११/ २०१९ रोजी संपत आहे . 


सदर नियुक्तीस दिनांक ७/११/२०१९ पासून दिनांक ३१/०३/२०२० 
पर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


क्र . डीजीपी-१४१५/ प्र.क्र .४१ / का -१४ .- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ 
च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


अंक्र . 


नांव 


पदनाम 


१ . 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


अॅड. विनायक मारोतीराव कागणे 
अॅड . रश्मी प्रकाशसिंग गौर 
अॅड . राजेंद्र विठ्ठलराव डासाळकर 
अॅड . सुजीत गंगाधर कार्लेकर 
अॅड . महेंद्र माधवराव नेरलीकर 
अॅड . दिपाली सखाराम जपे 
अॅड . पवन केदारनाथ लखोटीया 
अॅड . वैशाली श्रीकृष्ण चौधरी 
अॅड . संतोष रामराव यादव ( लोणीकर ) 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

ज्ञा . म . आहेर , 
उप विधी सल्लागार - नि - उपसचिव , 

महाराष्ट्र शासन . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


३ 


संचालक नगर रचना यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


दिनांक ३१/०७/१९९ ८ रोजी ची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३३९ ६/ २९ ४ / 
सीआर-११८ ( A )९ ७/ युडी-९ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती दि . १६/ 
१०/ १ ९९ ८ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना " 
म्हणून संबोधिलेली आहे ); 


आदेश 


क्र ./वियो अंबाजोगाई ( सु .)/ आ.क्र .६५/ स.नं . ३७१ पै./कलम १२७ 
( २ )/ आदेश /टिपीव्ही-५ / ५५२४ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे म्हणून संबोधिलेले आहे ) चे कलम ३१ 
अन्वये अंबाजोगाई शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . अंबाजोगाई येथील 
स.न. ३७१ (यापुढे “ उक्त जागा ” म्हणून असे संबोधिलेले आहे ) मधील 
जागेमध्ये आ . क्र . ६५-प्लेग्राउंड ( आरक्षाणाचे एकुण क्षेत्र १९ ००० चौ.मी. 
( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” म्हणून असे संबोधिलेले आहे ) हे आरक्षण प्रस्तावित 
असून त्या आरक्षणाचे समूचित प्राधिकरण अंबाजोगाई नगरपरिषद आहे 
( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेली आहे ); 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ , 


९ ४ ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षाणाचे समुचित प्राधीकरण या नात्याने अंबाजोगाई 
नगरपरिषदेने अक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० 
वर्षाच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागेचे संपादन केलेले नाही; 


१२७ चे उपकलम ( २) नुसार , उक्त आरक्षण ( भागशः) सदर सुचनाकर्ते 
यांच्या यांच्या मालकीचे क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेतील भागशः जागेच्या जागा मालकांनी 
दिनांक २५/०४/२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये, अंबाजोगाई नगरपरिषदेवर ( यापुढे 
“ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे म्हणून संबोधिलेली आहे) ; उक्त अधिनियमाचे 
कलम -१२७ ( १ ) अन्वये नोटीस बजाविलेली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-१२७ अन्वये वरीलप्रमाणे 
सुचना बजावल्यानंतरही , उक्त समुचित प्राधिकरणाने भुसंपादन प्रस्ताव 
संपादनासाठी अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाठविला नसल्यचे मुख्याधिकारी , 
नगर, परिषद , अंबेजोगाई यांनी दि . २५/०३/ २०१९ रोजीच्या पत्रद्वारे कळविले 
आहे, अशा परिस्थितीत समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त 
आरक्षणांखालील जागेचे संपादन केलेले नाही अथवा उक्त जागेच्या 
संपादनाबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम -१२६( २ ) / कलम १२६ ( ४ ) 
अन्वयेची अधिसुचना राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेली नाही; 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र.टिपीएस 
१८१३/ ३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि-१३ दि . १/१२/२०१६ अन्वये , राज्यातील सर्व 
नगरपालीका/ नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण 
असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचेकलम -१२७ पोटकलम 
( २) अन्वये कार्यवाही करण्याचे अधिकार , शासनाचे कलम १५१ अन्वये 
संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१२७ चे उपकलम ( २ ) 
अन्वये , शासनाने प्रदान केलल्या अधिकारात संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे हे, या आदेशान्वये अंबाजोगाई शहराच्या सुधारीत विकास 
योजनेतील “ आ . क्र . ६५-प्लेग्राउंड ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील 
परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे ) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसुचित 
करीत असून, सदर आरक्षाणतून मुक्त झालेली जागा लगतच्या जमीनीवर 
उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी , 
जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमाचे कलम -१२७ चे उपक्रम ( १) नुसार 
उक्त आरक्षण ( भागशः ) व्यपगत झाले असून , उक्त अधिनियमाच्या कलम 


परिशिष्ठ 


अ.क्र . 


मौजे तालुका व जिल्हा 


विकास योजनेमधील 
आरक्षणाचा व वि.यो. 
अहवालानुसार क्षेत्र 


खरेदी सुचनेखलील ग.नं./ स.नं . चा 

तपशील 


आरक्षणातून व्यापगत 
झालेल्या भागाचे 
क्षेत्र ( चौ . मी . ) 


१ 


स . नं . 3७१ पैकी 


७००० चौ . मी . 


मौ . अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई , 
व जि . बीड 


आ . क्र .६५ “ खेळाचे मैदान 
( एकूण क्षेत्र -१ ९ ००० चौ.मी.) 


एकुण क्षेत्र 


७००० चौमी 


टीप : 


२. उपरोक्त बदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा, अंबाजोगाई नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत , 
नागरिकांच्या अवलोनार्थ खुला ठेवण्यात यावा . 


३. सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा . 


पुणे, १५ /११/ २०१९ . 


नो.र.शेन्डे , 
संचालक , नगर रचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


९ ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


By Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune 
Maharashtra Regional & Town Planing Act, 1966 

ORDER 
No. DP Ambajogai( R )Res.No.65 Pt./S.No.371 Pt.Sec 
127 (2 ) /Order/TPV-5/5524.- Whereas, the Revised Develop 
ment Plan of Ambajogai (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government 
in Urban Development Department videNotification No. TPS 
3396 /294 /CR - 118 ( A ) /97 /UD - 9 , dated 31.07.1998 , Under Sec 
tion 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), and the same has came into 
force with effect from dt.16.10.1998 ; 


land as per the provisions of said Act. in such circumstances 
Appropriate Authority has not initioted the process of acqui 
sition of the said Land under the said Reservation, within the 
stipulated time limit as contemplated under Section 127 ( 1 ) of 
the said Act; or no Notification under section 126 (2 ) / 126 (4 ) 
has been published in the officialGazette , within the stipu 
lated time limit; 

And whereas, in accordance with the provision of Section 
127 ( 1) of the said act, part of the said Reservation , pertaining 
to the said Land has lapsed and it is accordingly expedient to 
notify the lapsing of the said Reservation to the extent of area 
of Land under Notice , Section 127 (2 ) of the said Act; 

And whereas the Urban Development Department, under 
Section 151 of the said Act, has delegated the Powers 
exercisabal by under Section 127 ( 2) of the said Act, in respect 
of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar 
Panchayats and in respect of Development Plans undertaken 
by Zilla Parishasd as a Planing Authority, to the Director of 
Town Planning ,Maharashtra State, Pune vide Resolution No. 
TPS - 1813 /3211 /CR -508 /UD - 13 dated 01.12.2016 ,; 


And whereas, in the said Development Plan , the land from 
S.No.371 Pt.of Ambajogai (hereinafter referred to as the said 
Land ” ) has been reserved for “ Site No.65 Play Ground ( Total 
Area- 19,000 sq.m )” (hereinafter referred to as “ the said Res 
ervation ” ) and the Appropriate Authority for the said Reserva 
tions is Ambajogai MuncipalCouncil (hereinafter referred to as 
“ the said Appropriate Authority ); 

And whereas, the land under said Resarvation has not 
been acequired by the said Appropriate Authority within a 
period of ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 


And whereas the owner of the part of said Land , had served 
a Notice under Section 127 ( 1) of the said Act, on the said 
Appropriate Authority vide their letter dated 25.04.2012 . 


Now therefore, in exercise of the powers delegated by the 
Government, in respect Sub - section (2 ) of section 127 of the 
said Act and of all other powers enabling in that behalf, the 
Director of Town Planning,Maharashtra State , Pune, hereby 
notifies that the part of the said land , as mentioned in the 
Notice , stands lapsed from the said Resevation under section 
127 ( 2) of the said Act, to the extentmentioned in the Schedule 
hereunder and the said land shall be available to the land 
owners for the purpose of Development as otherwise , 
permssible in the case of adjacent land , under the said Devel 
opment Plan ; 


And whereas, the said Appropriate Authority wide chief 
officers letter dt.25.03.2019 has clerified that Appropriate Au 
thority has not submitted the proposal for acquisition of said 


ed 


Schedule 


on 


Sr. No. 


Mouja Taluka and District 


Reservation of Develop 
ment Plan & its Area as 

per D.P. Report 


City Survey 
No./Survey 
No./GutNo. 


Area of Reservation 
Lapsed (in sq . m .) 


1 


S. No. 371 Pt 


7000 


Mouja , Ambajogai, 
Tq. Ambajogai, 
Dist . Beed 


Site No.65- Play Ground 
(Area -19000 sq . m .) 


Total 


7000 


1 . A copy of the Part Plan of said Development Plan showing the modification shall be made available for 
inspection in the office ofMunicipal Council , Kinwat during office hourse on all working days . 


2 . 


This Order shall also be displayed on the website of Diretorate, www.dtp.maharashtra.gov.in . 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ , 


९ ५१ 


४ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शुध्दीपत्रक 


महसूल मंडळाची पुर्नरचना अंतीम अधिसुचना दि .१५/०२/ २०१८ 


परिशिष्ट 


पुनर्रचीत महसुली मंडळे व त्यामधील समाविष्ट सज्जे व सज्जांमधील समाविष्ट मौजे/ गावे यांचा अंतीम तपशील दर्शविणारे प्रपत्र 


तालूका :- धारुर 


महसूल मंडळाचे नाव 


तलाठी सज्जांचे नाव 


तलाठी सज्जातील अंतर्भत मौजे / गावे 


तांदळवाडी 


तांदळवाडी 


चिंचपूर 


गांजपूर 


मोहखेड 


मोहखेड 


शिंगणवाडी 


मोहखेड 


सूरनवाडी 


व्हरकटवाडी 


धनखीळतांडा 


हिंगणी खु . 
हिंगणी बु . 


हिंगणी खु . 


कचारवाडी 
मोठेवाडी 


कान्नापूर 


कान्नापूर 


म्हतारगांव 


आमला 


कोयाळ 


बीड , २२ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी , बीड 


९ ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर /डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , 


शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
तलाठी साजा पुर्नरचना अंतीम अधिसुचना दि .३१/ १० / २०१८ 

परिशिष्ट 
पुनर्रचीत महसुली मंडळे व त्यामधील समाविष्ट सज्जे व सज्जांमधील समाविष्ट मौजे /गावे यांचा अंतीम तपशील दर्शविणारे प्रपत्र 


तालुका :- गेवराई 


अ.क्र . 


पुनर्रचित तलाठी सज्जांचे नाव 


पुनर्रचित तलाठी सज्जातील अंतर्भत मौजे/ गाव 


१ 


रेवकी 


रेवकी 
देवकी 


बागपिंपळगांव 

बेलगाव 


२ 


बागपिंपळगांव 


सुजानपूर 
आगरनांदूर 
नागझरी 


३ 


आगरनांदूर 


कटचिंचोली 


४ 


कटचिंचोली 


पांगुळगाव 

दैठण 


५ 


दैठण 


लुखामसला 
हिंगणगाव 


६ 


हिंगणगाव 


संगमजळगाव 


गोंदी खु . 


चकलांबा 


७ 


चकलांबा 


चोरपूरी 
धुमेगाव 
आडपिंप्री 


८ 


धुमेगांव 


अर्धपिंप्री 


खळेगाव 


९ 


खळेगाव 


पौळाचीवाडी 


१० 


शेकटा 


शेकटा 


हिवरवाडी 


११ 


हिवरवाडी 


रसूलाबाद 
महांडूळा 
तांदळा 
सैदापूर 


१२ 


तांदळा 


काजळा 


जोडवाडी 


बीड , २२ ऑक्टोबर , २०१ ९ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी , बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर/ डिसेंबर २८-४ २०१ ९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १ ९ ४१ , 


९ ५३ 


६ 


चायनीज नायलॉन मांजामुळे झाडांच्या फांद्या तुटतात तसेच उडणाऱ्या 
पक्ष्यांना दुखापत होण्याची भिती असते, पक्षी त्यामध्ये अडकल्यास त्याची 


उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) , यांजकडून 


सुटका होत नाही. 


जाहिरनामा 


जा.क्र .२०१ ९ / अतियात/सिआर/दिनांक : ०५ / १० / २०१९ . 


चायनीज नायिलॉन मांजा विद्युत तारेवर पडल्यास शॉर्ट सर्कीट होवून 
आग लागून जिवीत व मालमत्तेची हानी होण्याची शक्यता आहे . 


ज्याआर्थी वरील नमुद घटनांना पायबंद घालणे आवश्यक आहे मांजा 
विक्रेत्यांना व विकत घेणाऱ्यांना/ नोटीस देवून त्यांचे म्हणने ऐकून घेणे 
सद्यास्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे बाबत माझी खात्री 
झाली आहे . 


दिनांक : ०५/ १० / २०१ ९ या जाहिरनाम्याव्दारे कळविण्यात येते की , मी 
संतोष राजाराम जोशी व कृष्णा राजाराम जोशी रा.ढेंगळी पिंपळगाव 
ता.सेलू जि.परभणी येथील असून जाहिरनामा प्रसिध्दीस कारण की , उपविभागीय 
अधिकारी ,कार्यालय सेलू येथे आम्ही आमचे नावाने दिनांक २८ /०६/ २०१९ 
रोजी बालाजी मंदिर देवस्थान मौ.ढ़ेगळी पिंपळगाव येथील गट नं .१७१ 
व १७३ क्षेत्र ६ हे ७८ आर व ९ हे ४६ आर ही जमिन बालाजी देवस्थानची 
विरासत मंजूर करण्याकरीता अपिल सादर केले असून यापूर्वी या जमिनीची 
विरासत आमचे वडील राजाराम शंकरराव जोशी यांच्या नावे मंजूर आहे. 
तरी त्यांचा मृत्यु दिनांक ०७/ ०९/ २००० रोजी झाला आहे. करीता ही 
विरासत वारसा आधारे संतोष राजाराम जोशी व कृष्णा राजाराम जोशी 
यांचे नावने पूर्णतः चालू आहे . तरी हितसंबंधी कोणी असल्यास एक 
महिण्याच्या आत आपण प्रत्यक्ष ( स्वतः ) अथवा वकिल (विधिज्ञा) मार्फत 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय सेलू येथे आक्षेप नोंदवावा. 


त्याअर्थी मी मिना मकवान, पोलीस उपआयुक्त, ( मुख्यालय ) औरंगाबाद 
शहर गृह विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे कडील आदेश (SPECIAL) No.SPL.2/ 
EXM0788/2783 दिनांक १३/ ० ९ / १९९ १ अन्वये तसेच फौजदारी दंडप्रक्रिया 
संहिता सन -१९ ७३ चे कलम १४४(१ ) ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन याव्दारे औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
हद्दीतील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे करिता पोलीस 
आयुक्तालय औरंगाबाद चे कार्यक्षेत्रातील चायनीज नायलॉन मांजा विक्री 
करण्यास व वापरण्यास प्रितिबंध करण्याचे आदेश देत आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्ती विरुध्द भारतीय दंड विधान चे कलम १८८ 
अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल . 


सेलू , दिनांक १९/ ११/ २०१ ९ . 


उपविभागीय अधिकारी, सेलू . 


सदरील आदेश दिनांक १९/ ११ / २०१९ पासुन साठ दियवस अर्थात 
दिनांक १७/०१/२०२० पावेतो अंमलात राहील. 


७ 


पोलीस उप- आयुक्त यांजकडून 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व( ३ ) 

अन्वये मनाई आदेश . 


आदेश: 


सर्व पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी , सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसिध्दी 
माध्यमे , सर्व पोलीस ठाणे, पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी मंडळ , महानगर 
पालिका, मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन , मुख्य बाजारपेठा, सार्वजनिक 
वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना फलकावर चिटकावुन 
प्रसिध्दी द्यावी. त्याचप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी . 


गोपनिय जा.क्र.विशा-५ / आदेश / औरंगाबाद / २०१ ९-५१५१ दि .१ ९/ ११ / 
२०१ ९ ..- ज्या अर्थी माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की , पोलीस 
आयुक्तालय हद्दीत शहरात पतंग उडविण्याचा नागरिक व लहान मुले खेळ 
खेळतात . 


सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १९ / ११/ २०१ ९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे . 


औरंगाबाद , दिनांक १९/ ११/ २०१ ९ . 


मिना मकवाना , 


पतंग उडविणेसाठी शहरात पतंग विक्रेते पतंग ,मांजा, चक्री ,धागा , इत्यादी 
दुकान लावले जाते . त्या दुकाना मधून काही व्यापारी नायलॉन धाग्याचा 
मांजा विक्रीसाठी ठेवतात . नायलॉन धाग्याच्या मांज्यामुळे पतंगाच्या काटाकाटी 
मध्ये पतंग उडविणाऱ्याच्या हाताला जखम होण्याची शक्यता आहे . पतंग 
कटल्यानंतर पतंगाचा मांजा रोडवर व इतरत्र पडल्यास त्यामध्ये लहान 
मुले,वाहन धारक ,पदचारी अडकून अपघात व जखमी होण्याची शक्यता 
आहे. नायलॉन चायनीज मांजा सहजासहजी हाताने तुटत नाही. 


पोलीस उप - आयुक्त , मुख्यालय , 

औरंगाबाद शहर . 


९ ५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १ ९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीचीजिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


क्र .२०१९ /एलएनक्यु /सिआर/ ०५ / २०१९ 


उपविभागीय अधिकारी ,पाटोदा 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


दिनांक १ ९ / ११/ २०१९ 


परिशिष्ट १ 


ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 

क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ 
( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) 
अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र 
असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात 
आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- टाकळसिंग , ताः- आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


३४८ 


०-४० 


२ 


३४८ 


०-४० 


३ 


३४८ 


०-४० 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . १५ अतिरिक्त टाकळसिंग, 
ता.आष्टी ,जि.बीड 


प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता.आष्टी , जि.बीड 


त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव : - टाकळसिंग ता . आष्टी जिल्हा :- बीड 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


९ ५५ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


दिनांक : १ ९ / ११ / २०१ ९ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


ठिकाण : पाटोदा 


: 


नम्रता चाटे 


उपविभागीय अधिकारी 


पाटोदा 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही 
व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही 
किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


९ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


क्र .२०१९ / एलएनक्यु //सिआर / ०४/ २०१९ 


उपविभागीय अधिकारी ,पाटोदा 


दिनांक १ ९ / ११ / २०१९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


९ ५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर /डिसेंबर २८-४ २०१ ९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 


परिशिष्ट ५ 


जमिनीचे वर्णन 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


गावाचे नांव :- टाकळसिंग ( अतिरिक्त ) , ताः- आष्टी जिल्हाः- बीड 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


१ 


६५२ 


0-१७ 


लागू नाही . 


२ 


६५४ 


०-२९ 


३ 


६५४ 


०-२९ 


४ 


६७४ 


०-२१ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


५ 


६७४ 


०-०९ 


६ 


६७४ 


0-०९ 


७ 


६७६ 


०-०३ 


दिनांक : १९ / ११/ २०१९ 


८ 


६७७ 


0-०३ 


ठिकाण : पाटोदा 


परिशिष्ट २ 


नम्रता चाटे 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ अतिरिक्त टाकळसिंग, 
ता.आष्टी जि.बीड 


उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


प्रकल्पाचे विवरण:- पाझर तलाव , ता.आष्टी , जि.बीड 


१० 


सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर/ १७/ २०१ ९ 
उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा 


गावाचे नांव :- टाकळसिंग, ता.आष्टी जिल्हा:- बीड 


दिनांक १-/ ११/ २०१ ९ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर /डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


९ ५७ 


परिशिष्ट ३ 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


गावाचे नांव :- मातकुळी , ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे. 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा कोणताही 
व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही 
किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परिशिष्ट ४ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी ,पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 


परिशिष्ट १ 


लागू 

नाही. 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- मातकुळी, ताः- आष्टी जिल्हाः- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


१ 


७४४ 


१-६३ 


२ 


७४५ 


१-६० 


३ 


७४५ 


०-०३ 


दिनांक : १ ९ / ११/ २०१९ 


परिशिष्ट २ 


ठिकाण : पाटोदा 


प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०४ मातकुळी, ता.आष्टी, जि.बीड 


प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव , ता.आष्टी , जि.बीड 


नम्रता चाटे 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


९ ५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर /डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


६३ 


०-०३ 


६३ 


0-०१ 


६३ 


0-०१ 


६४ 


०-३९ 


६४ 


०-४३ 


६५ 


१-०७ 


६५ 


०-०५ 


शुध्दीपत्रक 
उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा ,ता.पाटोदा, जि.बीड यांचेकडुन 

ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना कृ २०१९/ एलएनक्यु/सिआर/ 
०१/ २०१९ म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक ३४ पान नंबर ४९९ ,५०० दिनांक 
२३ ते २९ मे २०१ ९ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द झाली त्याची 
दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 
जिल्हा बीड तालुका- आष्टी, गांव शेरी बु व निमगांवचोभा , ता.आष्टी,जि.बीड . 
करिता 

वाचावे 


६५ 


०-१० 


६५ 


०-३४ 


६५ 


०-०९ 


६५ 


0-०९ 


६५ 


०-०९ 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र 


सर्व्हे नं 


६५ 


०-१९ 


क्षेत्र ( हे- आर ) 
मौजे शेरी बु 


हे - आर 


६५ 


०-३५ 


६५ 


०-३५ 


१६१ 


० - ९ २ 


१६१ 


0-०३ 


६६ 


०-३२ 


६६ 


०-१२ 


१६१ 


०-१३ 


१०८ 


०-३८ 


१०८ 


०-१० 


१६१ 


०-१३ 


१०८ 


0-०२ 


१६१ 


०-६३ 


१०८ 


०-१० 


१५३ 


१-५५ 


१५३ 


०-५५ 


१०८ 


0-०८ 


१५३ 


०-११ 


१०८ 


0-०७ 


१५३ 


०-११ 


१०८ 


0-०२ 


१५३ 


0-०८ 


१० ९ 


० - ९ ४ 


१० ९ 


०-३५ 


१५३ 


०-१९ 


१० ९ 


०-१८ 


१५३ 


०-०७ 


१० ९ 


०-१३ 


१५३ 


0-०७ 


१० ९ 


०-२९ 


१५३ 


0-०५ 


११० 


0-८१ 


११० 


०-२० 


१५३ 


०-०६ 


११० 


०-१५ 


१५३ 


0-०६ 


११० 


0-०७ 


१५३ 


0-०५ 


११० 


0-०७ 


१५३ 


0-०५ 


११० 


0-०३ 


१५३ 


0-०५ 


११० 


०-३९ 


१५३ 


0-०५ 


११० 


०-१२ 


0-०१ 


१५३ 
मौजे निमगांव चोभा 


११० 


०-१२ 


११० 


०-१२ 


५२ 


१-३४ 


५२ 


०-३० 


११२ 


०-४२ 


११२ 


०-१९ 


५२ 


0-०५ 


११२ 


०-२३ 


५२ 


०-१६ 


५२ 


०-१६ 


५२ 


0-०५ 


५२ 


०-३० 


प्रयोजन : जमिन संपादन निमगांव चोभा बृ.लघु पाटबंधारे 
तलाव राज्यमार्ग क्र .६८ पाथर्डी-भिगवन वळण रस्ता मौजे शेरी बु व चोभा 
निमगांव ता.आष्टी,जि.बीड. 
दिनांक : १९ /११/ २०१९ 


६० 


०-६१ 


६० 


०-४७ 


०-८२ 


६३ 


०-१३ 


६३ 


०-३७ 


६३ 


०-३२ 


नम्रता चाटे 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


६३ 


0-०५ 


६३ 


0-०५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर /डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ , 


९ ५ ९ 


१२ 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ ( ०१ ) 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , उस्मानाबाद 
२०१८ / भूसं / कक्ष-२ /सिआर -२४ 

दिनांक :-०६ / ११/ २०१९ 
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ /२०१४/ प्र.क्र ./ ७७/ अ-२ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 


विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले 
आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गाव :- उंडेगांव 


तालुका:-परंडा 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

२ 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 
अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


अ.क्र . 


१ 


३ 


१ 


०.१० 


२ 


८५/१ ( अ ) 
८५/२ ( ब ) 
८५/३ ( क ) 


२.३ ९ 
१.३१ 


३ 


४ 


८३ 


०.२२ 


५ 


८७ 


०.०१ 


एकुण 


४.०३ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचेनाव :- पाझर तलाव क्र .२ मौजे उंडेगांव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र .२ मौजे उंडेगांव ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 
या प्रकल्पामुळे मौ.उंडेगांव ता.परंडा शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाझर तलाव क्र .२ मौजे उंडेगांव ता.परंडा 
यामुळे उंडेगांव शिवारास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .. 
३/ अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी 

भूम 

यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- ०६.११.२०१ ९ 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
तालुका- परंडा 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


गाव 


उंडेगांव 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये ) 
निरंक 

निरंक 


स्वाक्षरीत / 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


०१ 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक 


९ ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१८/ भूसं/सिआर - ११ दिनांक १९/०४/ २०१८ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०९ .०५.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ८७१,८७२ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील 
प्रमाणे वाचावी . 

पाझर तलाव क्र .२ मौजे उंडेगांव ता.परंडा जिल्हा उस्मानाबाद 


गांव - उंडेगांव 


ता.परंडा 


जि.उस्मानाबाद 


करीता 


वाचावे 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हेक्टर आर . 


स.न./ ग.नं . 


क्षेत्र हेक्टर आर 


१ 


८५ 


०.१० 


१.८५ 
१.८५ 


८५ 


८५/१ ( अ ) 
८५/२ ( ब ) 
८५/३ ( क ) 


२.३ ९ 
१.३१ 


एकुण 


३.७० 


एकुण 


३.८० 


१४ 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी ,भूम यांची अधिसुचना क्रमांक २०१६/ भूसं/सिआर -२१ दिनांक २८/०२/२०१७ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०३.०३.२०१७ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४ ९० ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती 
खालील प्रमाणे वाचावी . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्र .३ ( ब ) अंतर्गत , सामाईक 

मुख्य हिवर्डा कालवा मौ.वालवड ता.भूम जिल्हा - उस्मानाबाद , 


करिता 


वाचावे 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं 


क्षेत्र हे . आर 


१ 


०.२७ 


०.२७ 


७१/१ 
७१/१ 
७१/२ 


०.१६ 
०.३६ 


६७/१ 
६७/१ 
६७/२ 


०.१६ 
०.३६ 


३ 


एकुण 


०.७ ९ 


एकुण 


०.७ ९ 


स्वाक्षरीत / 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


VARAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १९ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-०४ , २०१९ : अग्रहायण ०७-१३ शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - अ- औरंगाबाद विभागीय 

पुरवणी 


भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 
मुख्याधिकारी नगर परिषद यांजकडून 

विशेष सभा ठराव क्र . ०१ 
दिनांक ०४/ ११/ २०१९ 


झाल्यामुळे व त्यामुळे दुकान भाड्याने न दिल्यामुळे नगर परिषदेचे आर्थिक 
नुकसान होत आहे . यावर पर्याय म्हणून आ.क्र . १० व ११ हे दोन्ही आरक्षणे 
एकत्रितरित्या नगर परिषद विश्रामगृह व दुकान केंद्र ( Municipal 
resthouse and shopping complex) असे एकत्रित करणे 
आवश्यक आहे. 


आज दिनांक ०४/ ११/ २०१ ९ रोजी सकाळी १२.३० वा . नगर परिषदेची 
विशेष सभा सौ . मैथीली कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येऊन 
खाली विषयावर विचार विनिमय करुन निर्णय घेण्यात आला . 


विषय :- विकास योजनेतील आ.क्र . १० नगरपरिषद विश्रामगृह व आ.क्र . 
११ दुकान केंद्र एकत्रित करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम - १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) नुसार कार्यवाही करणे बाबत 
विचार विनिमय करणे . 


नगर परिषद सभागृहात याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन एकमताने असे 
ठरले की , मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र . १० नगर परिषद विश्रामगृह 
( ०.०५ हेक्टर ) व आ.क्र . ११ दुकान केंद्र ( ०.०५ हेक्टर ) एकत्रित करुन 
आ.क्र . ( १० + ११) नगर परिषद विश्रामगृह व दुकान केंद्र (०.१० हेक्टर ) 
(Municipal resthouse and shopping complex ) 
असे आरक्षण करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 

१९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये फेरबदलाचा प्रस्तावास मान्यता देवुन 
मंजूरीस्तव शासनास सादर करावा व याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याकरीता 
मुख्याधिकारी नगर परिषद बिलोली यांना अधिकार देण्यात येत आहे असे 
एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे . 
सुचक : श्री . नागनाथ पिराजी तुम्मोड 
अनुमोदक : सौ . महानंदा शिवशंकर देशमुख 


बिलोली नगर परिषदेने अधिकार क्षेत्रातील तयार केलेली विकास 
योजना ( सु + वाक्षे ) शासनाने नगर विकास विभागाचेनिर्णय क्र . टिपीएअस 
३२०७/१६८ सिआर ४९ ( बी ) २००७/ नवि-३० दि . २५/०८/२००८ अन्वयेमंजूर 
झालेली आहे व ती दि . १५/१०/२००८ पासून अंमलात आलेली आहे व 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसुचना क्र . टिपीएअस -३२०७/१६८ 
सिआर ४९( बी ) २००७ नवि -३० दि . १२/ ११/ २००९ अन्वये अंतिमरित्या मंजूर 
केलेली आहे व ती दि . २४/ १२/ २०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे. 

नगर परिषदेने अकराव्या वित्त आयोगातून आ.क्र . ११ दुकान 
केंद्राच्या आरक्षित जागेत दुकान केंद्राचे बांधकाम केले आहे . तथापि या 
बांधकामाचा बराचसा भाग प्रत्यक्षात आ.क्र . १० नगरपरिषद विश्रामगृहाच्या 
आरक्षित जागेत येतो. त्यामुळे बांधकाम होऊन सुध्दा भाडे निश्चिती न 


ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला . 


अध्यक्ष 
बिलोली नगर परिषद , 

बिलोली 


औ . भाग १ - अ १ ९ 


४८ 


४ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर/डिसेंबर २८-४ २०१९ : अग्रहायण ७-१३ , शके १९४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


Municipal Council Biloli Outward No / Date : 


मुख्याधिकारी नगर परिषद यांजकडून 


Chief Officer Municipal Council 


जा.क्र . / १४६१ 


Notification 


दिनांक २१ /११/ २०१९ 


( U /S - 37 ( 1) of the Maharashtra Regional & Town 

Planning Act -1966 ) 


नगरपरिषद बिलोली महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - 

१ ९ ६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल 


The Development Plan of Biloli ( R + A.A) has 
been partly sanctioned by the Govt. Urban Development 
Dept. No.TPS 3207/ 168/ CR- 49( B ) 2007/ UD- 30 Dt. 25 / 
08/2008 and the samecamein force from15/10/2008 
and Development plan of excluded part sanctioned by 
orderno . TPS - 3207/ 168/ CR- 49/ 2007/ UD- 30 Dt. 12/11 / 
2009 and the same cameinthe force from 24/12/2009 . 


बिलोली नगर परिषदेने अधिकार क्षेत्रातील तयार केलेली विकास 
योजना ( सु + वाक्षे) शासनाने नगर विकास विभागाचेनिर्णय क्र . टिपीएअस 
३२०७/१६८ सिआर ४ ९( बी ) २००७/ नवि -३० दि . २५/०८/२००८ अन्वये मंजूर 
झालेली आहे व ती दि . १५/१०/२००८ पासून अंमलात आलेली आहे व 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसुचना क्र . टिपीएअस -३२०७/ १६८ 
सिआर ४ ९( बी ) २००७ नवि -३० दि . १२/ ११/ २००९ अन्वये अंतिमरित्या मंजूर 
केलेली आहे व ती दि . २४/ १२/ २००९ पासून अंमलात आलेली आहे. 

नगरपरिषद बिलोली मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र . १० 
नगर परिषद विश्रामगृह (०.०५ हेक्टर) व आ.क्र . ११ दुकान केंद्र ( ०.०५ 
हेक्टर) एकत्रित करुन आ.क्र . ( १० + ११) नगर परिषद विश्रामगृह व दुकान 
केंद्र ( Municipalresthouse and shopping complex) 
( ०.१० हेक्टर ) असे आरक्षण करण्याकरीता दि . ०४/ ११/ २०१९ च्या 
नगरपरिषदेच्या विशेष सभेने ठराव क्र . ०१ नुसार बिलोली नगर परिषदेच्या 
मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल करणेकरीता सर्वानुमते 
मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग 
नकाशा नगर परिषदेच्या नोटीस बोर्डवर नागरिकांना माहितीसाठी कार्यालयीन 
वेळेत पाहण्याकरीता प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


Now the Municipal Council Biloli has decided 
vide its specialmeeting resolution no . 01 dated 04 /11/ 
2019 to make modification U /S 37 (1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act -1966 in the sanctioned 
Development plan for amalgamation of reservation no . 10 
which is Municipal CouncilGuesthouse (0.05 hector ) and 
reservation no . 11 which is Shopping Centre (0.05 hector) 
as reservation No. ( 10 + 11) naming Municipal Council rest 
house and shopping centre (0.10 hector ). 


A copy of aforesaid part plan showing 
modification is kept open in office of Municipal Council 
Biloli for inspection of public during office hours on all 
working days in working period. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - १९ ६६ चे कलम 
३७( १) अन्वये करावयाच्या फेरबदला बाबत सुचना व हरकती सदरची 
नोटीस शासन राजपत्र मध्ये प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या 
आत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत . 


Any person having any suggestions or objection 
to the aforesaid modification may submit in writing to 
Chief Officer Municipal Council Biloli within a period of 
30 ( thirty ) days from the publication of this notice in 
Maharashtra Government Gazette . Suggestions or 
objections so received would be considered before 
submitting the said proposed modification to the concern 
GovernmentAuthority for final sanction . 


प्राप्त सुचना व आक्षेपाचा उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल शासनाचे 
मंजूरी करीता सादर करण्यापुर्वी विचार करण्यात येईल . 
ठिकाण : नगर परिषद बिलोली 


Place : Biloli Municipal Council 


Date : 


दिनांक : 


( प्रशांत व्हटकर ) 

मुख्याधिकारी 
नगर परिषद बिलोली 


( सौ . मैथीली कुलकर्णी) 

अध्यक्ष 
नगर परिषद बिलोली 


( Prashant Vhatkar ) 

Chief Officer 
Biloli Municipal Council 


( Maithili Kulkarni) 

President 
Biloli Municipal Council 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


